धरण सुरक्षा कायदा २०२१ मधील 
तरतूदीनुसार धरण सुरक्षा कक्ष स्थापना 
करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : धसुक-२०२२/(४६४/२०२२)/ सिंव्य (कामे) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र.डिएसएस-१०८८/(२९२/८८)-पापवपूनि, दि.२३/०८/१९८८ 

२) धरण सुरक्षा कायदा-२०२१ 

३) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.धसुक-२०२२/(४६४/२०२२)/सिंव्य(कामे), 
दि.१४/१२/२०२२ 

४) मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक यांचे पत्र क्र.मुअ/ 
जवधसु/राधसुसं/कासुवि-(२१/२०२४)/१९०/सन २०२४,दि.१८/६/२०२४ 

4) National Dam Safety Authority, New Delhi Notification 
No.F. No. TE-32/2/2023-NDSA-MOWR, Dated 93/03/2028 


प्रस्तावना :- 

धरण सुरक्षा कायदा २०२१ संपूर्ण देशात दि. ३०/१२/२०२१ पासुन लागू झाला आहे. 
सदर कायद्यानुसार निर्दिष्ट धरणांच्या क्षतीग्रस्त होण्यामुळे होणारी जीवित व वित्तीय हानी 
टाळण्याच्या अनुषंगाने धरणांचे निरिक्षण, तपासणी तसेच देखभाल व दुरुस्ती अनुषंगिक बाबी 
बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. 

धरणांचे सुयोग्य परिचालन करुन धरणफुटीमुळे उद्भवणारी आपत्ती रोखणे व 
धरणांच्या सुरक्षित परिचाळनाची खात्री करणेकरीता आव्यक संस्थात्मक यंत्रणा उभी 
करणेच्या उद्देशाने धरण सुरक्षा अनुषंगिक संस्थात्मक बळकटीकरणास कायदेशीर अधिष्ठान 
देण्यात आले आहे. या कायदयातील तरतूदींच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय धरण 
सुरक्षितता समिती, राष्ट्रीय धरण सुरक्षितता प्राधिकरण, राज्य धरण सुरक्षितता समिती, राज्य 
धरण सुरक्षितता संघटना व प्रत्येक निर्दिष्ट धरणासाठी धरण सुरक्षा कक्षाची निर्मिती सुनिश्चित 
केली आहे. 

राष्ट्रीय धरण सुरक्षितता समिती (राधसुस) व राष्ट्रीय धरण सुरक्षितता प्राधिकरण 
(राधसुप्रा) हे भारत सरकारच्या दि.१७/०२/२०२२ च्या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करण्यात 
आले आहेत. 

तसेच, राज्य धरण सुरक्षितता समिती (राधसुस) व राज्य धरण सुरक्षितता संघटना 
(राधसुसं) हे महाराष्ट्र शासनाच्या अनुक्रमे दि.१५/०६/२०२२ व दि.२२/०६/२०२२ च्या 
अधिसूचने अन्वये अधिसूचित करण्यात आले आहेत. 

धरण सुरक्षा कायदा, २०२१ अंतर्गत कलम ३० अन्वये “For each specified dam, 


the owner shall, within the operation and maintenance establishment, provide a 


dam safety unit consisting of such competent levels of engineers as may be 
specified by the regulations” असे नमूद केले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः धसुक-२०२२/(४६४/२०२२)/ सिंव्य (कामे) 


या अनुषंगाने धरण सुरक्षा कक्षाच्या संरचना निश्चित करणारा संदर्भ ३ येथील शासन 

निर्णय दि.१४/१२/२०२२ रोजी प्रसिध्द करण्यात आला आहे. 

तथापि, राष्ट्रीय धरण सुरक्षितता प्राधिकरण (राधसुप्रा), नवी दिल्ली यांचे Notification 

No.F.No.TE-32/2/2023-NDSA-MOWR, Dated 93/03/2028 अन्वये धरण सुरक्षा 
कक्षाची संरचना अधिसूचित करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने संदर्भ क्र.३ येथील शासन 
निर्णय आता अप्रस्तूत ठरत आहे. त्यानुसार पुढील प्रमाणे शासन निर्णय घेत आहे. 

शासन निर्णय :- 

१) संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णय अधिक्रमीत करण्यात येत आहे. 

२) धरण सुरक्षा कायदाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व २०२१ , 
निर्दिष्ट धरणांवर धरण सुरक्षा कक्ष स्थापन करणेबाबत पुढीलप्रमाणे सूचना 
देण्यात येत आहेत :- 
|. या शासन निर्णयाच्या सोबतच्या परिशिष्ट १-मध्ये धरण सुरक्षा कक्षाची रचना 

कशी असावी व धरण सुरक्षा कक्ष स्थापनेचा कार्यालयीन आदेश काढणे करीता 
व त्याच्या कामकाजाचे पुनर्विलोकन करण्याकरीता सक्षम अधिकारी यांची 
निश्चिती केळी आहे २-त्यानुसार परिशिष्ट .मधील विहित नमुन्यात धरण सुरक्षा 
कक्ष स्थापनेबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. 

ll. DHARMA Web Portal द्वारे राज्य धरण सुरक्षितता संघटनेस 
पर्जन्यपूर्व/पर्जन्योत्तर अहवाल सादर करण्यापूर्वी परिशिष्ट १ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे सक्षम स्तरावरील पुनर्विलोकन कार्यवाही पूर्ण करणे बंधनकारक 
आहे. 

हा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२४०९०६१३१६५६४७२७ असा असून डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 


ig) 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8ee2809da7de03ff444cfa1 86d623a75facSdb94fb5c9 


de45f8a05b5f4b6fb7f, postalCode=40003: 


A INumber=69D01 0EE03D01B7C859C5458FEEAF66B1EAE1 
G U R A V B A S E R 6BC67F5CCB127AE66608DESFA48, cn=NAMITA GAURAV 


Date: 2024.09.06 13:17:40 +05'30' 


(नमिता बसेर) 
सहपत्र :- परिशिष्ट १व २ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 

१) अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) अपर मुख्य सचिव,नगर विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
३) अपर मुख्य सचिव,ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
४) अपर मुख्य सचिव,उद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
) 
) 


६) प्रधान सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः धसुक-२०२२/(४६४/२०२२)/ सिंव्य (कामे) 


७) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) महासंचालक, सं.प्र.ज.सं.सु., मेरी वसाहत, नाशिक 

१०) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 

११) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

१२) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 

१३) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव 

१४) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 

१५) सर्व सहसचिव तथा मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६) मुख्य अभियंता,जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता,नाशिक 
) 
) 
) 
) 
) 


१७) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 

१८) सर्व उपसचिव तथा अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९) अधीक्षक अभियंता,राज्य धरण सुरक्षितता संघटना,नाशिक 

२०) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग, 

२१) सिंव्य कामे संग्रहार्थ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः धसुक-२०२२/(४६४/२०२२)/ सिंव्य (कामे) 


Annexure 1 


Constitution of Dam Safety Unit 


(GR NO.DSU-2022/(464/2022)IM(WORKS) Dated.05/09/2024 


SLNo. 


Height of Specified Dam from lowest 
foundation to the top of dam or Gross 
Storage of the reservoir 


Competent Engineers for the Dam Safety Units 


Reviewing Level 


Competent Authority to issue 
Dam Safety Unit Office order 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


1 Height >=60 metre or Chief Engineer (Head) Executive Director Executive Director 
Gross Storage >=100 Superintending Engineer 
million cubic metres Superintending Engineer(Mech)* 
Executive Engineer 
Assistant Executive Engineer or 
Assistant Engineer Gr-I or SDE or SDO 
2 Height >=30 metre and <60 metre or Superintending Engineer (Head) Chief Engineer Chief Engineer 
Gross Storage>=60 Executive Engineer 
million cubic metres and <100 million | Executive Engineer (Mech)* 
cubic metres Assistant Executive Engineer or 
Assistant Engineer Gr-I or SDE or SDO 
3 Height>=15 metre and <30 metre or Executive Engineer (Head) Superintending Superintending Engineer 
Gross Storage>=30 Assistant Executive Engineer or Engineer 
million cubic metres and <60 million Assistant Engineer Gr-I or SDE or SDO 
cubic metres Assistant Engineer Gr-I or SDE or SDO (Mech)* 
4 Height>=10 metre and <15 metre and | Assistant Executive Engineer or Executive Engineer Executive Engineer 


Gross Storage>=1 
million cubic metres and <30 million 
cubic metres 


Assistant Engineer Gr-I or Sectional Engineer or 
Junior Engineer 

Assistant Engineer Gr-I or Sectional Engineer or 
Junior Engineer (Mech)* 


*Note :- Mechanical Engineers must be nominated for Gated Specified Dams only. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः धसुक-२०२२/(४६४/२०२२)/ सिंव्य (कामे) 


Annexure 2 
Standard Proforma of office order of Dam Safety Unit 
(GR NO.DSU-2022/(464/2022)IM(WORKS) Dated 05/09/2024 


As per Dam Safety Act 2021, it is mandatory for every Dam Owner to Constitute a 
separate Dam Safety Unit for each Specified dam. Hence, in accordance with the GR under reference as 
per National Dam Safety Authority, New Delhi’s Notification No. F. No. TE-32/2/2023- NDSA- 
MOWR, Dated 13/03/2024 a Dam Safety Unit is appointed for a Specified dam mentioned below, 


Sr. Details 
No 

1 | Name of Project 

2 | Name of Specified Dam 

3 | Type of Dam Major/Medium/Minor | Gated/Ungated 

4 | Tahsil 

5 | District 

Sr. Office Contact No. 

No 

1 Region 

2 Circle 

3 Division 

4 Subdivision 

Sr. Designation* 
No 
Dam Safety Unit Reviewing Officer 
1 | Chief Engineer, Region, Executive Director, IDC, 
2 | Superintending Engineer, Circle, Chief Engineer, Region, 
3 | Executive Engineer , Division, Superintending Engineer, __Circle,___ 
4 | Executive Engineer Division, (Mech) | Executive Engineer, Division, ___ 
5 | Deputy Engineer Sub Division, 
| 6 | Deputy Engineer, Sub Division, (Mech) 
7 | Junior Engineer, Section, 
| 8 | Junior Engineer, Section, (Mech) 


* Constitution of Dam Safety Unit will be as per Annexure | Criteria 
*Strike out whichever is not applicable as per Annexure-1 


Above Dam Safety Unit will come in to force immediately to perform duties assigned by relevant 
clauses of Dam Safety Act 2021. 


-Sd- 
No. & Date 


(Competent Authority) 
Copy to- 
Chief Engineer, State Dam Safety Organisation, Nashik for information & record please. 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


